प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक 
अनुदान” या योजनेअंतर्गत रु.९,३९,९८७ / 
इतकी रक्‍कम विमा कंपनीस वितरीत 
करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२१/प्र.क्र.९३/११ - अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ३० मार्च, २०२२. 


वाचा- 


. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१२/११ अ, दि. ३१.५.२०१९ 

. कृषिव पदुम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१२/११ अ, दि. ११.०९.२०१९ 

. कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०२१/प्र.क्र.९३/११ अ, दि. १५.०९.२०२१ 

. संचालक (वि. व प्र. कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. Ha / Fai. / पुहआफपिवियो/ 
अ. मा./११०९४ / २०२२, दि.२२.०३.२०२२. 


Cw A) -5 


प्रस्तावना :- 
प्रधानमंत्री फसळ विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पात्र MAHA नुकसान भरपाई 


निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून काही प्रकरणी फळपिक विमा नुकसान भरपाई 
अत्यंत कमी प्रमाणात परिगणीत होत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये लाभार्थी होतकऱ्यांना विम्याच्या 
परताव्यापोटी नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.१०००/- पेक्षा कमी येत असल्याने किमान रक्‍कम रु.१०००/ 
अदा करण्यासंदर्भात संदर्भ क्र. (१ अन्वये निर्णय घेण्यात आला असून संदर्भ क्र. (२) च्या 
परिपत्रकान्वये सदर योजनेसंदर्भातील अवलंबवयाची कार्यपध्दती आणि अटी व शर्ती विहीत 
करण्यात आल्या आहेत. कृषि आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र. (४) च्या पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेअंतर्गत मृग बहार २०२० व आंबिया बहार २०२०- 
२१ करीता एकूण रु. ९,३९,९८७/- इतकी रक्‍कम “प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पुरक 
अनुदान” या योजनेसाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पुरक अनुदान” या योजनेअंतर्गत कृषि आयुक्तालयाने 
प्रस्तावित केल्यानुसार पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेसाठी मृग बहार २०२० व 
आंबिया बहार २०२०-२१ करीता एकूण रु. ९,३९,९८७/- इतकी रक्‍कम खालील तक्त्यात स्तंभ क्र. 
७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२१/प्र.क्र.९३ /99 - अ, 


S नुकसान एकुण नुकसान | ठा कंपनी | राज्य शासन 
: विमा कंपनीचे नाव बहार/ वर्ष | भरपाईसपात्र | भरपाई देय देय तफावत 
क्र. . देय रक्‍कम वकां 
शेतकरी संख्या रक्‍कम रक्‍कम 
Ea २ ३ | ४ ५ ६ | ७ | 
बजाज अलायन्झ मृग 
१ बजाज अलायन्झ १ १००० ८७५ १२५ 
२०२० 
२ | बजाज अलायन्झ मता ६२ ६२००० । २०६४७ । ४१३५३ 
२०२०-२१ 3 
एच सी आंबिया 
3 .डी.एफ.सी. एर्गो nee १८५४ १८५४००० | ९५५४९१ | ८९८५०९ 
एकुण १९१७ १९१७००० | ९७७०१३ | ९३९९८७ 


२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा (००) (१०) प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पुरक अनुदान 

(२४०१ 8०५२) (अनिवार्य) 

३३, अर्थसहाय्य 
३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत 
पुरक अनुदान योजनेच्या शासन निर्णय व योजनेसंदर्भातील अवलंबवावयाची कार्यपध्दती आणि 
अटी व शर्ती FARA खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि) यांची राहील. 
४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 
अधिकारी तर सहायक संचालक (लेख), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. ९५/२२/व्यय-१, दि.२३/०३/२०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३०१६३०५३६१०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 


Date: 2022.03.30 16:33:15 +05'30' 


(सरिता बांदेकर- देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२१/प्र.क्र.९३ /११ - अ, 


मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक (वि.प्र., कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

. वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

. उप सचिव (१०-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

. कक्ष अधिकारी (2- 3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. प्रधान सचिव (मा. राज्यपाल कार्यालय) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. विभागीय व्यवस्थापक, एचडीएफसी gat जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., १ माळा, 


एचडीएफसी हाऊस, १६५-६६/ बँक बे, चर्चगेट, मुंबई-२०. 


. विभागीय व्यवस्थापक, बजाज अलायन्झ जनरल इंन्शुरन्स fs, कॉमर झोन, पहिला 


मजला, सम्राट अशोक मार्ग, फुळे नगर, पुणे ४११००६. 


. निवडनस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


